महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2023 
अंतर्गत, सन २०२३-२४ चे निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३८/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांकः १७ एप्रिल, २०२३. 


वाचा:- १.वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दिनांक १२ एप्रिल, 2023 


शासन ज्ञापन:- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” (महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३) च्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून, महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल 
यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-१७ म्हणून महाराष्ट्र शासन, 
राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.२९ मार्च २०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल २०२३ च्या परिपत्रकात दिलेल्या सूचना व अटींच्या अधीन राहून सन 
२०२३-२४ च्या प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर २०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत बीम्सवर वितरीत केला जाणार आहे. 
एप्रिल ते जून, २०२३ या पहिल्या तिमाहीसाठी २० टक्के, जुले ते सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीसाठी २० टक्के व 
ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2023 या तिमाहिसाठी ३० टक्के याप्रमाणे निधी वितरीत केला जाईल. तथापि, अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ४ ते १८ मधील मार्गदर्शक सूचना व परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
३. त्याअनुषंगाने सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
मध्ये दर्शविलेल्या असून, सदरहू रक्‍कमेपैकी सद्यस्थितीत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी स्तंभ क्र.५ 
मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. सदरचा रु.४४७,७४,१९,२३०/- (चारशे सत्तेचाळीस कोटी चौऱ्याहत्तर लक्ष 
एकोणीस हजार दोनशे तीस फक्त) एवढा निधी या विभागाच्या अधिपत्याखालील नियंत्रण अधिकाऱ्यांना खाळील 
अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 

१) वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल २०२३ च्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 

प्रत्येक लेखाशीर्षांतर्गत प्राप्त झालेला निधी वितरित व खर्च करण्यात यावा. 

2) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाद्वारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी 

वितरणाबाबत वित्त विभाग आणि कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत नियोजन व वित्त विभागाच्या 

मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 

३) शिष्यवृत्ती / शिक्षणश्लुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले अनुदान 

इत्यादीची प्रदाने इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टम (ECS) FRA करण्यात यावे. 

४ केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यित योजनांचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्याबाबत योजना 

हाताळणाऱ्या संबंधित विभागाने / कार्यासनाने वित्त विभागाच्या अर्थोपाशाखेकडून नस्तीवर खातरजमा 

करून घेतल्यानंतरच खर्च करण्यात यावा, तसेच राज्य समरुप हिस्सा त्याबाबतच्या केंद्र हिस्सा प्राप्त 

झाल्यानंतरच वितरित करण्यात यावा. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३८/अर्थसंकल्प 


पौ नियंत्रक अधिकारी यांनी आपल्या नियंत्रणाखालील असलेल्या निधीचे वाटप करण्यापूर्वी अपर 
मुख्य सचिवांची मान्यता घेऊन वाटपाचे sear निर्गमित करावेत. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल २०२३ च्या परिपत्रकातील अटी व adhd पालन करण्याची व 
लेखाशीर्षनिहाय वितरित झालेला निधी शासनाने मंजूर केलेल्या वित्तीय शक्तीनुसार पूर्णपणे खर्च होईल, याची 
जबाबदारी योजना राबविण्यात येणाऱ्या कार्यासनांची राहील. 

५. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रक व आहरण संवितरण अधिकारी यांनी 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची 
कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेतील शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दिनांक १२ एप्रिल २०२३ मधील परिच्छेद ४ ते १८ येथील मार्गदर्शक सूचना व 


परिशिष्टामधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


६. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१९१७१३१०२८३४ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “OTHER 
S | D D H A RT H BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dc54b49c6f5¢903027053476b3a6ef50b46ff44a7e8b820 
fef7bfdd100c56194, postalCode=400032, st=M: 
INumber=8EAQ04AE58 1 D6FF06989D826800FF7528B6FD641 
A M R U TRAO ZA LTE 8579108C011AE21079E9E0C9, ‘SIDDHARTH AMRUTRAO. 
ZALTE 


Date: 2023.04.19 17:21:52 +05'30' 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Daly adi SAH AMRUTAO ZA 


सहपत्र : विवरणपत्र (सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 


उप सचिव 


प्रत- 


१, 


अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. सह/उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मुंबई 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई 


१०. 
१: 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र उन्नती संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण 

सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण 

सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/ अर्थसंकल्प 
शासन ज्ञापन क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३८/अर्थसंकल्प, दि.१७.०४.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रुपये हजारात) 
योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
२०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
२ ३ | छं] 4 
मागणी क्र. झेडजी -09, २०४९, व्याज प्रदाने, ०३, अल्पबचत, भविष्यनिर्वाह निधी ३२१९२०.००|संचालक,इतर मागास १६०९६०.०० 
इत्यादींवरील व्याज, १०४, राज्य भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज, (०१) राज्य बहुजन कल्याण 
भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज, (०१) (०१) आश्रमझाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य संचालनालय, पुणे 
निर्वाह निधीवरील व्याज, भारित (अनिवार्य) (२०४९ २५६९) ४५, व्याज, 
मागणी क्र. झेडजी -०२, २२१६, गृहनिर्माण, ०३, ग्रामिण गृहनिर्माण१०४, शि संचालक,इतर मागास | 
सहकारी गृहनिर्माण (०१) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तीय सहाय्य बहुजन कल्याण 
(०१) (०१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालय, पुणे 
यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तीय सहाय्य, (२२१६ ३१०५) 
३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) 
मागणी क्र. झेडजी -०२ ५००.००| सह सचिव/उप सचिव, ५०.०० 
२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा ००,००३, प्रशिक्षण, (००) (09) शासकीय इतर मागास बहुजन 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण , (२२५१ १३०७) ५०, इतर खर्च कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्र. झेडजी -०२ शं .००| सह सचिव/उप सचिव, शि .०१ 
२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा ००, ०९०, सचिवालय , (००) (09) विमुक्त इतर मागास बहुजन 
जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, 
भारित (अनिवार्य) (२२५१ १३१६), ५०, इतर खर्च मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्र. झेडजी -०२ 
२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा 
००, ०९०, सचिवालय, (००) (०२) विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग 
व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग (अनवार्य) (२२५१ १३२५) 
०१, वेतन ७७६२२.००| सह सचिव/उप सचिव, ७७६२.०० 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
०३, अतिकालिक भत्ता ५०.०० ५.०० 
०६, दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०.०० ३५.०० 
१०, कंत्राटी सेवा ५०००.०० ५००.०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १३१३.०० १३१.०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ३२५५.०० ३२५.०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ५४००.०० ५४०.०० 
१७, संगणक खर्च ५८५.०० ५८.०० 
२०, इतर प्रशासनिक खर्च २४०८०० gus 
२४, पेट्राळ, तेळ व वंगण १७०.०० १७.०० 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी | १.००| F809] 
२८, व्यवसायिक सेवा 022220 चि 
एकूण ९४५९६.०० ९४५८.०१ 


रि 


| 


re) 


[4] 


योजनेचे 


मागणी क्र. झेडजी -०२ 


२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा 


नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष 


००, ०९०, सचिवालय, (०१) ई- गव्हर्नस प्रकल्प राज्य योजना, (०१) (०१) ई- 


गव्हर्नस प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यालय) (२२५१ १३३४) 
१७, संगणक खर्च 


मागणी क्र. झेडजी 
२२२५, अनुसूचित 
यांचे कल्याण 


विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती 


कल्याण, (०१ 


[Soft -०३ 


चित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 


, 03, मागासवर्गीयांचे 


Td कल्याण, ००१, संचालन व प्रशासन (०१) 


) (09) विमुक्त जाती 


, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
,भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग आणि विशेष 


मागास प्रवर्ग संचालनालय (अनिवार्य) (२२२५ई७९५ ) 


०१, वेतन 

०३, अतिकालिक भत्ता 

०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१०, कंत्राटी सेवा 

११, देझ्ञांतर्गत प्रवास खर्च 

१३, कार्यालयीन खर्च 

१७, संगणक खर्च 

२४, पेट्रोळ, तेळ व वंगण 

२६, जाहिरात व प्रसिध्दी 

५०, इतर खर्च 

एकूण 

(०१) (०२) राज्य मागासवर्ग आयोग (अनिवार्य) (२२२५एफ३५२) 
०१, वेतन 

०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१०, कंत्राटी सेवा 

११, देझ्ञांतर्गत प्रवास खर्च 

१३, कार्यालयीन खर्च 


२८, व्यावसायिक 


५०, इतर खर्च 


एकूण 


(०१) (०२) भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील 
लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील 


(२२२५-३६१) 


यिक सेवा 


ल धनगर समाजातील युवक युवतींना 
ल पोलीस भरतीसाठी प्रशिक्षण (कार्यक्रम) 


(०१) (03) भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा 
परीक्षेसाठी प्रशिक्षण (कार्यक्रम) (२२२५३९९) 


मागणी क्र. झेडजी -०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, 
आर्थिक विकास, (०१) विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१) (०१) संगणक वाहन चालन सैन्य व पोलिसभरती 
पूर्व प्रशिक्षण आणि राज्य केंद्र सरकारच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण (२२२५ ई ८०१) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


अर्थसंकल्पीय तरतूद 
२०२३-२४ 


३ 


२०००००.०० 


६१४४५.०० 
६३.०० 
२५०.०० 
७८३००.०० 
५०१.०० 
१७८५.०० 
६६.०० 
१५.०० 
५.०० 
१०.०० 


१४२४४०.०० 


८०८३.०० 
७२.०० 
४२००.०० 
१४७०.०० 
४२००.०० 
| १.००| 
१०.०० 
१८०३६.०० 


षि .00 


-_ .00 


नियंत्रक अधिकारी 


| छं 
सह सचिव/उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


संचालक,इतर मागास 
बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे / 
सह/उप सचिव, इतर 
मागास बहुजन कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सह सचिव/उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


सह सचिव/उप 
सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव/उप 
सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे 


विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
षु 


२००००.०० 


६१४४.५० 
६.३० 
२५.०० 
७८३०.०० 
५०.१० 
१७८.५० 
६.६० 
१.५० 
०.५० 

fF १.००| 


१४२४४.०० 


८०८.३० 
७.२० 
४२०.०० 
१४७.०० 
४२०.०० 
1 0.१०| 
1. १.००| 
१८०३.६ 


शं 


| 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
| 3 | 2 3 | छं] 4 
१२|मागणी क्र. झेडजी -03 १८०००००.००|सह सचिव/उप १८००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,विजाभज, इमाव 
यांचे कल्याण व विमाप्र कल्याण 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण,१०२ आर्थिक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
कल्याण , (०१) (०३) विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती यांच्याकरीता यशवंत 
चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, (२२२५ ई ८२१) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
१३ मागणी क्र. झेडजी -०३ ५००००.०० संचालक, इतर मागास ५०००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक बहुजन कल्याण 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक विकास, (09) संचालनालय, पुणे 
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
कल्याण, (०१) (०४) “कन्यादान” योजनेखाली नवदांपत्यांना अर्थसहाय्य (२२२५ 
ई ८३९) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
48] (09) (०५) महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळाला ४७५०००.००|सह सचिव/उप ४७५००.०० 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२२५ एफ२५४) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१५ |(09) (०६) वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ ४७५०००.००| सह सचिव/उप ४७५००.०० 
(कार्यक्रम) (२२२५ एफ २६३) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१६|(०१) (०८) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक 4 oo! सह सचिव/उप शि ० 
युवतींना स्पर्धा परीक्षे साठी परीक्षा शुल्क सवलती लागू करणे (कार्यक्रम) सचिव,इतर मागास 
(२२२५एफ३७२) ३४,शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१७ ।(०१) (०९) महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) 
(कार्यक्रम) (२२२५एफ४९७) 
३१,सहायक अनुदाने नुदाने (वेतनेतर) ५०००००.०० व्यवस्थापकीय ५००००.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ५००००.००| संचालक, महाज्योती, ५०००.०० 
एकूण ५५००००.०० नागपूर ५५०००.०० 
१८ ।(०१) (१० महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) (कार्यक्रम) सह सचिव/उप 
(२२२५एफ५३२) सचिव,इतर मागास 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ४८००००.००| बहुजन कल्याण विभाग, ७८०००.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) २००००.००| मंत्रालय, मुंबई २०००.०० 
एकूण ५०००००.०० ५००००.०० 
१९ |(09) (११) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सह सचिव/उप 
योजनांच्या जाहिरात व प्रसिध्दीबाबत (कार्यक्रम) (२२२५एफ६९३) सचिव,इतर मागास 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी १००००००.००| बहुजन कल्याण विभाग, १०००००.०० 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
al २ ३ | छं] 4 
२० मागणी क्र. झेडजी -03 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण 
१०२, आर्थिक विकास (०२) विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळास 
अनुदान (०२) (०१) वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती विकास 
महामंडळ (अनिवार्य) (२२२५ ई ८४८) 
सह सचिव/उप 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १४५०.००|सचिव,इतर मागास १४५.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ९०२३५.००| बहुजन कल्याण विभाग, ९०२३.५० 
एकूण ९१६८५.००) मंत्रालय, मुंबई ९१६८.५ 
२१ |मागणी क्र. झेडजी -०३ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक विकास (०३) स्वयंसेवी संस्थांना 
सहाययक अनुदान, (०३) (०१) महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास 
महामंडळाला सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) (२२२५ ई ८५७) 
सह सचिव/उप 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) २०८००.००| सचिव,विजाभज, इमाव २०८०.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०६७३६.००| व विमाप्र कल्याण १०६७३.६० 
एकूण १२७५३६.००| विभाग, मंत्रालय, मुंबई १२७५३.६ 
२२ |(०४) भटक्या जमाती - क यांचे कल्याण, (०४) (09) भटक्या जमाती क मधील सह सचिव/उप 
धनगर समाजासाठी आवश्‍यक असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पीत निधी उपलब्ध सचिव,इतर मागास 
नसलेल्या योजना / कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बहुजन कल्याण विभाग, 
बजेट) (कार्यक्रम) (२२२५ एफ ३८१) मंत्रालय, मुंबई 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १०००००.०० १००००.०० 
२३ ।(०४) (०३) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची ४०००००.००|संचालक,इतर मागास ४००००.०० 
योजना (कार्यक्रम) (२२२५ एफ ४६१) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे 
२४ |मागणी क्र. झेडजी -०३ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण 
२७७, शिक्षण, (०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१) (०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्यासाठी 
आश्रमशाळा व मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना 
सहाय्यक अनुदान (२२२५ ई ८६६) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 2240000.00] संचालक,इतर मागास २२५०००.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ८७५७०००.००| बहुजन कल्याण ८७५७००.०० 
एकूण ११००७०००.००| संचालनालय, पुणे ११००७००.०० 
२५ मागणी क्र. झेडजी -०३ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण 
(०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
कल्याण, (०१) (०२) अशासकीय संस्थांव्दारे विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवासी आश्रमशाळातील व वसतीगृहातील 
सुविधा वाढविणे (२२२५ ई ८७५) सह सचिव/उप 
२१,पुरवठा व सामग्री २२५००००.००| सचिव,इतर मागास २२५०००.०० 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण 

०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण 

२७७, शिक्षण 

(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने 

(०२) (०0४) शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्काचे प्रदान (विजाभज) (२२२५ ई ९१९) ३४, 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
१ | 2 3 at ae) 4 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ५०००.००| बहुजन कल्याण विभाग, ५००.०० 
एकूण २२५५०००.००| मंत्रालय, मुंबई २२५५००.०० 
२६ ।मागणी क्र. ASH -०३ ४७०००००.००|१ संचालक,विजाभज, ४७००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण कल्याण संचालनालय, 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (02) (०१) राज्य शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्त्या पुणे हे डिबीटी करिता 
(विजाभज) (२२२५ ई ८८४) नियंत्रक अधिकारी 
असतील. 
२) सह / उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
२७ ।मागणी क्र. झेडजी -०३ १५०.००|संचालक,इतर मागास १५.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक बहुजन कल्याण 
यांचे कल्याण संचालनालय, पुणे 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (०२) माध्यमिक शाळोमध्ये शिकणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती (विजाभज / विमाप्र)(२२२५ ई ८९३) 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
२८ ।मागणी क्र. झेडजी -०३ ७८५००.००|१) संचालक,विजाभज, ७८५०.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (०३) औद्योगिक प्रशिक्षण पुणे हे डिबीटी करिता 
संस्थांतील प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन (२२२५ ई ९०१) नियंत्रक अधिकारी 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने असतील. 
२) सह / उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
२९ ATO क्र. झेडजी -०३ २००००००.००|१) संचालक,विजाभज, २०००००.०० 


इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, 
पुणे हे डिबीटी करिता 
नियंत्रक अधिकारी 
असतील. 

२) सह / उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
Ea २ ३ — छं] 4 
30 मागणी क्र. झेडजी -03 ३००००.०० संचालक,इतर मागास ३०००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक बहुजन कल्याण 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने (०२) (०५) सैनिक झाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 
निर्वाह भत्ता (विजाभज/ विमाप्र) (२२२५ ई ९२८) 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
३१ [ARTUR क्र. झेडजी -०३ ५००००.००|१) संचालक,विजाभज, 4000,00 
2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इमाव व विमाप्र कल्याण 
यांचे कल्याण संचालनालय, पुणे हे 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण डिबीटी करिता नियंत्रक 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (02) (०६) व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संलग्न अधिकारी असतील. 
असलेल्या वसतिगृहामधील विमुक्‍त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह २) सह/ उप 
भत्ता (२२२५ ई ९३७ सचिव, विजाभज, इमाव 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने व विमाप्र कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३२।मागणी क्र. झेडजी -०३ २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर १००००००.००|१ संचालक,विजाभज, १०००००.०० 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, इतर मागास बहुजन 
शिक्षण (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (०७) विशेष मागास प्रवर्गातील कल्याण संचालनालय, 
विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्त्या (२२२५ ई ९४६) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने पुणे हे डिबीटी करिता 
नियंत्रक अधिकारी 
असतील. 
२) सह / उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३३ ।मागणी क्र. झेडजी -०३ ५००००.००|१) संचालक,विजाभज, ५०००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण पुणे हे डिबीटी करिता 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने (०२) (०८) इयत्ता ११ वी व १२ वी च्या विजाभज व नियंत्रक अधिकारी 
विमाप्र विद्यार्थ्यांना राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती (२२२५ ई असतील. 
९५५), ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने २) सह / उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
| 3 | 2 3 fF BY 4 
३४|मागणी क्र. झेडजी -03 a .००|संचालक,इतर मागास शं .१० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक बहुजन कल्याण 
यांचे कल्याण संचालनालय, पुणे 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने (०२) (०९) विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष 
मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण (२२२५ ई ९६४), ३४, 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
३५ ।मागणी क्र. झेडजी -०३ २००००००.००|१) संचालक,विजाभज, २०००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण पुणे हे डिबीटी करिता 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने नियंत्रक अधिकारी 
(०२) (40) इतर मागास वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा शुल्काचे असतील. 
प्रदान २ सह / उप सचिव, 
(२२२५ ई ९७३) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३६|मागणी क्र. झेडजी -०३ १६००००.००|१) संचालक,विजाभज, १६०००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इमाव व विमाप्र कल्याण 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण संचालनालय, पुणे हे 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने डिबीटी करिता नियंत्रक 
(०२) (११ इयत्ता आठवी ते दहावी मध्ये शिकणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती अधिकारी असतील. 
व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती २) सह/ उप 
(2224 ई ९८२) , ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने सचिव, विजाभज, इमाव 
व विमाप्र कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३७|मागणी क्र. झेडजी -०३ 2400000,00] 9) संचालक,विजाभज, 240000,00 
2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण पुणे हे डिबीटी करिता 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (१२) इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना नियंत्रक अधिकारी 
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत योजना १०० %), (२२२५ ई ९९१) असतील. 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने २) सह / उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


मंत्रालय, मुंबई 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
Ea २ ३ | छं] 4 
३८ ।मागणी क्र. झेडजी -03 ४५०००००.००|१) संचालक,विजाभज, ४५००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (१३) इतर मागास वर्गातील पुणे हे डिबीटी करिता 
विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती (२२२५ एफ ००२), ३१, सहा.अनुदान नियंत्रक अधिकारी 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने असतील. 
२) सह / उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३९ मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व १८००००.००| १) संचालक,इतर १८०००.०० 
अल्पसंख्यांक याचे कल्याण, (०२) (१४) इतर मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीक मागास बहुजन कल्याण 
पूर्व शीष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत योजना ) (केंद्र हिस्सा ५० टक्के ) (२२२५एफ१७४) संचालनालय, पुणे हे 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने, ३१, सहा.अनुदान डिबीटी करिता नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
go |मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व १२००००.००| १) संचालक,इतर १२०००.०० 
अल्पसंख्यांक याचे कल्याण, (०२) (१५) इतर मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीक मागास बहुजन कल्याण 
पूर्व शीष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कत योजना) (राज्य हिस्सा ५०% टक्के) (२२२५एफ१८३), संचालनालय, पुणे हे 
३१, सहा.अनुदान, ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने डिबीटी करिता नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४१ ।मागणी क्र.झेडजी-३ २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व ३६०००.००| १) संचालक,इतर ३६००.०० 
अल्पसंख्यांक याचे कल्याण,(०२) (१६) डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी मागास बहुजन कल्याण 
डॉ.आंबेडकर मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शीष्यवृत्ती योजना (केद्र पुरस्कृत योजना संचालनालय, पुणे हे 
(केंद्र हिस्सा ७५ टक्के) (२२२५एफ१९२) ३१, सहा.अनुदान, ३४, शिष्यवृत्त्या / डिबीटी करिता नियंत्रक 
विद्यावेतने अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
१ | २ 3 ss षु 
४२ ।मागणी क्र.झेडजी-३ २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व २४०००.००| १) संचालक,इतर २४००.०० 
अल्पसंख्यांक याचे कल्याण,(०२) (१७ डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मागास बहुजन कल्याण 
डॉ.आंबेडकर मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शीष्यवृत्ती योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) संचालनालय, पुणे हे 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा २५%) (२२२५एफ२०९) ३१, सहा.अनुदान, डिबीटी करिता नियंत्रक 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४३|मागणी क्र. झेडजी -०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर ३०००००.००|सह सचिव/उप सचिव, ३००००.०० 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण,२७७, इतर मागास बहुजन 
शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (१८)विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, 
प्रवर्गातील गुणवंत मलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (२२२५ मंत्रालय, मुंबई 
एफ २१८) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
४४ [APT क्र. झेडजी -०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर १६००००.००|१) संचालक,इतर १६०००.०० 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण,२७७, मागास बहुजन कल्याण 
शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने,(०२) (१९) इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये संचालनालय, पुणे हे 
शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती डिबीटी करिता नियंत्रक 
(२२२५ एफ २४५) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४५ ।(०२) (२०) इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील १६००००.००|१ संचालक,विजाभज, १६०००.०० 
मुलींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (२२२५ एफ २७२) ३४, शिष्यवृत्त्या / इमाव व विमाप्र कल्याण 
विद्यावेतने संचालनालय, पुणे हे 
डिबीटी करिता नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, विजाभज, इमाव 
व विमाप्र कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४६ |(02) (22) धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमांचया ६५००००.००|संचाळलक,इतर मागास ६५०००.०० 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे (कार्यक्रम) (२२२५ एफ You) ३४, बहुजन कल्याण 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने संचालनालय, पुणे 
४७ ।(०२) (२३) वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजाच्या 240000,00] सह सचिव/उप सचिव, २५०००.०० 
विद्यार्थ्यांकरिता स्वयंम योजना (कार्यक्रम) (२२२५ एफ ४१४) ३४, इतर मागास बहुजन 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
Ea 2 3 1 छं] 4 
४८ मागणी क्र. झेडजी -०३ १३१४००.००|संचालक,विजाभज, १३१४०.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इमाव व विमाप्र कल्याण 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण संचालनालय, पुणे 
२७७, शिक्षण, (०३) जिल्हा परिषद यांना सहायक अनुदान , (०३) (०१) माध्यमिक 
शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती ( 
२२२५ एफ ०११) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
४९|मागणी क्र. झेडजी -०३ १००००.००|सह सचिव/उप सचिव, १०००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण विभाग, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण मंत्रालय, मुंबई 
(०४) बक्षीसे आणि पुरस्कार 
(०४) (09) विमुक्‍त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक 
गुणवत्ता बक्षीस योजना (२२२५ एफ ०२२) ०५, बक्षीसे 
५० |(o¥) (०२) इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी वसंतराव नाईक १००००.००| सह सचिव/उप सचिव, १०००.०० 
गुणवत्ता बक्षीस योजना (२२२५ एफ २३६) ०५, बक्षीसे इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
५१ ।(०४) (03) महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता शिवा पुरस्कार (कार्यक्रम), (२२२५ ३२४०.००| सह सचिव/उप सचिव, ३२४.०० 
एफ २९२) ०५, बक्षीसे इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
५२|मागणी क्र. झेडजी -०३ 
२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण 
(०५) विद्यानिकेतन, (०५) (०१) विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना अनुदान (विजाभज) (२२२५ एफ ०३१) 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) १५०००.००| संचालक,विजाभज, १५००.०० 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) ६८०००.००| इमाव व विमाप्र कल्याण ६८००.०० 
एकूण ८३०००.००| संचालनालय, पुणे ८३००.०० 
५३ |(०६) (०२ मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे (कार्यक्रम) सह सचिव/उप सचिव, 
(२२२५एफ४७९) इतर मागास बहुजन 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) | १.००| oo] कल्याण विभाग, fF 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) | १.००| मंत्रालय, मुंबई fT 
एकूण २.०० fF 
५४ मागणी क्र. झेडजी -03 
२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण, ०६, वसतीगृहे, (०६) (०३) 
मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व सह सचिव/उप सचिव, 
विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी भाडयाने वसतीगृहे (कार्यक्रम), (२२२५ इतर मागास बहुजन 
एफ ७०१) कल्याण विभाग, 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) ७३८०००.०० मंत्रालय, मुंबई ७३८००.०० 


4 


५६ 


1४] 


GC 


48 


योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष 


मागणी क्र. झेडजी -०३ 

२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण, ८०, सर्वसाधारण १०२, स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०१) स्वयंसेवी 
संस्थांना मदत, (०१) (०१) ऊसतोड कामगांराच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना सहाय्यक अनुदान (२२२५एफ०४९) 


३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 
एकूण 

मागणी क्र. झेडजी -०३ 
२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण, ८०, सर्वसाधारण १०२, स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती 
सुधार योजना, (०२) (०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार 
योजना (२२२५ एफ ०५८) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


मागणी क्र. झेडजी -०३ २२३५, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण, ६०, इतर 
समाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४, ठेव संलग्न विमा योजना - शासकीय 
भविष्यनिर्वाह निधी, (००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य), (२२३५ सी 
०४५) ५०, इतर खर्च 

मागणी क्र. झेडजी -०४, ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०३, 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०१) भाग भांडवली अंशदान, (०१) (०१) वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती 
भटक्या जमाती विकास महामंडळास भाग भांडवली अडांदान (विशोष मागास 
प्रवर्गासाठी योजना), (४२२५ १९२२) 

32, अंशदाने 

५४, गुंतवणुका 

मागणी क्र. झेडजी -०४, ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०३, 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०१) भाग भांडवली अंशदान, (०१) (०२) महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, 

(४२२५ १९३१) 

32, अंशदाने 

५४, गुंतवणुका 

मागणी क्र. झेडजी -०४, ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०३, 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०१) भाग भांडवली अंशदान, (०१) (०३) शामराव पेजे कोकण इतर 
मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (कार्यक्रम) 
(४२२५ २०७२) 

32, अंशदाने 

५४, गुंतवणुका 


4 


अर्थसंकल्पीय तरतूद 
२०२३-२४ 


११६००.०० 
७११००.०० 
८२७००.०० 


३८०००००.०० 


१२०.०० 


शिका 


६५००.०० 


| 8.00 


4O000,00 


| 4.00 


नियंत्रक अधिकारी 


संचालक,इतर मागास 
बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे 


सह सचिव/उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव/उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


सह सचिव/उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


सह सचिव/उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


सह सचिव/उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 


केलेली तरतूद 
षु 
११६०.०० 
७११०.०० 
८२७०.०० 


३८००००.०० 


१२.०० 


६५०.०० 


fF 


4o00,00 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 


क्र २०२३-२४ विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध 
केलेली तरतूद 
धि २ ३ | छं] षु 
६१ |मागणी क्र. झेडजी -०५, ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, Co, सर्वसाधारण, १९०, शि सह सचिव/उप सचिव, a 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमाकरीत कर्ज, (09) गृहनिर्माण संस्थांना कर्जे इतर मागास बहुजन 
देण्याकरीता शासकीय हमी, (०१) (०१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर कल्याण विभाग, 
मागास वर्गातील सदस्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण वित्त मंत्रालय, मुंबई 
महामंडळाच्या कर्जाकरिता हमी देणे (६२१६ ०२७५), ५५, कर्जे व 
आगाऊ रकमा 
६२|मागणी क्र. झेडजी -०५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज, २०१, घर १३५००.००|सह सचिव/उप सचिव, १३५०.०० 
बांधणी अग्निमे, (००) (०१) घर बांधणी अग्निमे इत्यादी (अनिवार्य), (9६१० २१९७), इतर मागास बहुजन 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६३|मागणी क्र. झेडजी -०५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज, ००, ००, ५००.००| सह सचिव/उप सचिव, ५०.०० 
२०२, मोटर वाहनांच्या खरेदीसाठी अग्निमे, ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा, (००) इतर मागास बहुजन 
(००) (०१ मोटर वाहनांच्या खरेदीकरीता अग्निमे (अनिवार्य) (७६१० २२०३)५५, कल्याण विभाग, 
कर्जे व आगाऊ रकमा मंत्रालय, मुंबई 
६४|मागणी क्र. झेडजी -०५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज, ००, ow, २००.००|सह सचिव/उप सचिव, २०.०० 
संगणक खरेदी अग्निमे, (००) (०१) संगणक खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य), (७६१० इतर मागास बहुजन 
२२२१) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


एकूण ४३४८६५३४.०० ४४७७४१९.२३ 


